मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई व 
संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२०/प्र.क्र.४६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०८ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ: १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२०/प्र.क्र.२०/प्रशासन-१ 

दि. १६ मार्च, २०२० 

२) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे 
दि. १९ ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

३) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दि. २५ ऑगस्ट, २०२० रोजीचे पत्र. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० 


शासन निर्णय -: 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई; संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, 


२०२० ते ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई; 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० पासून 


दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी । रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापनेवरील पदे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक २७० २०० 

बांधकाम विभाग, मुंबई 

संचाळक, उपवने व उद्याने, १९ ४४ 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२०/प्र.क्र.४६/प्रशासन-१ 

३. या बाबीवरील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
पदांच्या वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदासाठी २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे Co - सर्वसाधारण, 
००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - 
सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) या 
लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा वया लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील पदांच्या वेतनाचा खर्च 
हा -२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन-०२-पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन -११२-सार्वजनिक उद्याने (१) 
अधीक्षक, उपवने व उद्याने (२४०६०८०१)० या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. ३१ ऑगस्ट, २०२० या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९०८१५३८०७८०१८ असा आहे. हा Se 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Nisha Manohar 
Mahajan ier orev aay 
(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Jahajan 


प्रत-१. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३.महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५.वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई. 
६.वित्त विभाग (आ.पु.क.)मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


९830153९९03101 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२०/प्र.क्र.४६/प्रशासन-१ 


८. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील सर्व अधीक्षक अभियंते व कार्यकारी अभियंते 
१०.संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन अधिकारी, प्रशासन१-, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


